मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, कोकण यांच्या अधिपत्याखाली सार्वजनिक 
बांधकाम उप विभाग, मालवण हे उप विभागीय 
कार्यालय वर्ग करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२३. 

संदर्भ : मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे क्र.मुअ(को)/ 

तांत्रिक आस्थापना/प्र.क्र.४/२०२३/१६५, दि.१३ जानेवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांच्या अधिपत्याखालील उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, 
मालवण हे उप विभागीय कार्यालय सद्य:स्थितीत कार्यान्वित आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, मालवण हा उप विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी 
या विभागीय कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली येत असला तरी मालवण तालुका व मालवण उप विभागीय 
कार्यालय भौगोलिकदृष्ट्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली नजीक असून या विभागाकडून 
मालवण उप विभागाच्या कार्यक्षेत्रावर व कामावर देखरेख करणे सुलभ होणार आहे. तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांच्या कार्यक्षेत्रात कुडाळ, सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला व मालवण या ०५ 
तालुक्यांचा समावेश असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांच्या कार्यक्षेत्रात देवगड, वैभववाडी 
व कणकवली हे ०३ तालुके येत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली कार्यालयास 
मालवण सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग जोडल्यास दोन्ही विभागांच्या कार्यक्षेत्रात ०४ तालुके होतील व 
भौगोलिक क्षेत्रामध्ये व विकास कामांमध्ये देखील समतोल राखण्याच्यादृष्टिने सार्वजनिक बांधकाम उप 
विभाग, मालवण हे कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली या विभागीय कार्यालयांतर्गत वर्ग 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण या प्रादेशिक विभागांतर्गत 
असलेल्या अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांच्या अधिनस्त असलेले उप अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम उप विभाग, मालवण हे कार्यालय मंजूर पदांसह शासनावर कोणताही अधिकचा आर्थिक भार 
पडणार नाही या अटीच्या अधिन राहून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली या 
विभागीय कार्यालयांतर्गत वर्ग करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार विभागीय 
कार्यालयाची सुधारित रचना पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.३/प्रशासन-१ 


प्रादेशिक विभाग मंडळ कार्यालय | विभागीय कार्यालये उप विभागीय कार्यालये 
कार्यालय 
मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, | १सार्वजनिक बांधकाम उप 
सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम | विभाग, देवगड 
प्रादेशिक विभाग, विभाग, कणकवली | २सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग 
कोकण क्र.१, कणकवली 
३)सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग 
क्र.२, कणकवली 
शेसार्वजनिक बांधकाम उप 
विभाग, वैभववाडी 
सार्वजनिक बांधकाम उप 
अधीक्षक अभियंता, विभाग, मालवण 


सार्वजनिक बांधकाम | कार्यकारी अभियंता, | १सार्वजनिक बांधकाम उप 
मंडळ, रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम | विभाग ,दोडामार्ग 

विभाग, सावंतवाडी । २सार्वजनिक बांधकाम उप 
विभाग, कुडाळ 

३)सार्वजनिक बांधकाम उप 
विभाग, वेंगुर्ला 

शेसार्वजनिक बांधकाम उप 
विभाग, सावंतवाडी 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१२५१२२२०८१५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 
=IN, o=GOVI |ARASHTRA, ou=PUBLIC ॥/ 


> SHINDE VIKRAMSINGH tenia 
PRAKASHRAO 7 rer eee 


( विक्रमसिंह प्र. Te) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली / सावंतवाडी. 


उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, माळवण. 


Av AD 


) 
) 
) 
8) 
प्रत :- 


१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.३/प्रशासन-१ 


३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

५) सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी, सेवा-१/ सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-४/अर्थसंकल्प-१ व अर्थसंकल्प-३, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


